Re याचिका क्र. २७५८/२००८ श्रीम. 
टांकसाळे विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर 
प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, 
नागपूर यांच्या न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१४८/कौडल्य-२ 
खोली क्र.४३५, ४ था मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा : १. रिट याचिका क्र. २७५८/२००८ मधील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, 
नागपूर यांचा दिनांक ३० जून, २०२३ रोजीचा न्यायनिर्णय. 

प्रस्तावना : 

श्रीम. अंजली अनिल टांकसाळे,पुर्णवेळ शिक्षिका, सोमलवार हायस्कुल रामदासपेठ, 
नागपुर यांनी दि. ०१ मार्च, २००६ पासुन दिलेल्या नियुक्‍ती आदेज्ानुसार नविन पेंशन 
योजना न घेता जुन्या पेंशन योजनेचा ay मिळण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ, नागपूर येथे रिट याचिका क्र. २७५८/२००८ दाखल केलेली होती. सदर प्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी दि. ३० जून, २०२३ रोजी अंतिम आदेशा पारीत 
करून श्रीम. टांकसाळे यांना जुन्या पेंशन योजनेकरीता पात्र असल्याचे घोषित केलेले आहे 
व त्यांना DCPS प्रणाळीतुन प्राप्त झालेला लाभ त्यांच्या कडुन परत घेतला जावा किंवा 
जुन्या पेंशन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभातुन समायोजीत केला जावा, असे आदेश दिलेले 
आहेत. मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार श्रीम. टांकसाळे यांना जुन्या पेंशन योजनेचा 
लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार श्रीम. 
टांकसाळे पुर्णवेळ शिक्षिका यांची नियुक्‍ती दि. ०१/०३/२००६ ऐवजी दि.१८/०९/१९९७ 
पासून wed निवृत्तिवेतनाकरिता ग्राहय धरून त्यांना जुन्या पेंशन योजनेचा लाभ देण्यास 
याद्वारे शासन मान्यता देत आहे. 


२. श्रीम. टांकसाळे यांची दि.०१/०३/२००६ पुर्वीची सेवा निवृत्तिवितन वगळता इतर 
कोणत्याही बाबींकरीता ग्राहय धरण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१४८/कौदल्य-२ 


३. उपरोक्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर रिट याचिका क्र. 
२७५८/२००८ मध्ये दि.३०/०६/ २०२३ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानूसार केवळ एक वेळची बाब 
म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय पूर्व उदाहरण म्हणून कोणत्याही प्रकरणी 
ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. 

pole सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७""/"/.॥8॥॥/७५9॥॥०.0०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८३०१५४०४६३२०३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार रर व नावाने. 


lly signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SKILL EMPLOYMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 

4.20=12a2d958f75709e9720b38b5349dae 1 6ef85e08a9 1 e69f77d8b94222ab 
9dc13¢, pi ICode=400032, ‘Mah hi 


SHIVTARE iomSevneacmicerecanosawnne 
(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत-: 

१. अपर मुख्य सचिव ,कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालय, मुंबई-०१. 
३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
४. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
६. निवड नस्ती (कौठाल्य -२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


